विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ च्या 
कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक / 
मानधन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: निमत्ता-०२२०/१७०४/प्र.क्र.२९/विशा-१अ 
मंत्रालय (मुख्य इमारत), दुसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०५ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ : पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२१/७२७२/ 
विधानसभा निवडणुक/२२८/२०१९, दिनांक १९.०५.२०२२ व २२.१२.२०२३. 

प्रस्तावना:- 

विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण 
होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये, पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्त केलेल्या पोळीस अधिकारी 
व कर्मचारी यांना निवडणुकीची संवेदनशील, जिकीरीचे आणि दगदगीचे काम अत्यंत परिश्रमपूर्वक व 
जबाबदारीने पार पाडवे लागले. यास्तव, विधानसभा निवडणुका २०१९ साठी पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या 
कामासाठी नियुक्‍त केलेल्या पोळीस अधिकारी व कर्मचारी यांना पारिश्रमिक/मानधन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र राज्यातील विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका २०१९ ची अधिसूचना जारी झाल्यापासून ते 
निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीमध्ये पूर्ण वेळ प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या कामासाठी नियुक्‍त 
केलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर पडलेला निवडणुकीच्या कामाचा ताण, कामाची व्याप्ती व 
कामाचे दिवस इत्यादी बाबी विचारात घेवून सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ" मधील पोळीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांना, त्यांच्या माहे एप्रिल, २०१९ या महिन्यातील ७ व्या वेतन आयोगानुसार अनुज्ञेय मूळ वेतन 
(Basic Pay) एवढे पारिश्रमिक/मानघन म्हणून देण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या पोळीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा कमी दिवस निवडणुकीचे काम केले 
असेल त्यांना, जेवढे दिवस त्यांनी काम केळे असेल तेवढ्या दिवसाचे पारिश्रमिक/ मानधन देय होईल. ज्या 
पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांनी एक महिन्यापेक्षा म्हणजे ३० दिवसापेक्षा जास्त दिवस निवडणुकीचे काम 
केले असेल त्यांना कमाल एक महिन्याचे वेतन (मूळ वेतन) देय होईल. अशी रक्‍कम कोणत्याही पोळीस 
अधिका-यांस / कर्मचा-यास त्यांच्या १ महिन्याच्या वेतनापेक्षा (मूळ वेतन) जास्त असणार नाही तसेच 
विधानसभा सार्वत्रिक निवडणुका- २०१९ साठी सदर मानधन हे एका अधिका-यास / कर्मचा-यास एकदाच 
देय होईल. 


२. पोलीस महासंचालक यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा खर्च (१) “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोळीस,(००) १०९ जिल्हा पोलीस, 
(00)(09) जिल्हा पोलीस बल, दत्तमत (२०५५ ०१६८) (०१) वेतन” (रुपये ७४,०००/-), (२) “मागणी क्र.बी-१, 
२०५५ पोलीस, १११ रेल्वे पोलीस (००)(०३) रेल्वे पोलीस (२०५५ ०४४४) (०१) वेतन” (रुपये ३९,९००/-), (३) 
“मागणी क्र.ए-४ (00) (०३) मंत्र्यांचा स्वीय कर्मचारी (२०५२ ००३४) (०१) वेतन” (रुपये २,७१,१००/-, (४) 
“मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस,(००) १०१ गुन्हे अन्वेषण व दक्षता (००)(०६) सायबर व महिला अत्याचार 
प्रतिबंध कक्ष, (२०५५ Ao) (09) वेतन” (रुपये ६१,९००/-) व (५) “मागणी क्र.बी-१, २०५५ पोलीस,(०२) 


शासन निर्णय क्रमांकः निमत्ता-०२२०/१७०४/प्र.क्र.२९/विशा-१अ 


शहर पोलीस, (०२)(०१) शहर WAR आस्थापना, SAAT (२०५५ ०९७) (०१) वेतन” (रुपये ४३,५००/- या 
लेखा शिर्षाखाळी सन २०२३-२०२४ या वित्तिय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३ पोलीस आयुक्त,बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारीतील घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी व 
कर्मचारी यांचे पारिश्रमिक/मानधन यावर होणारा खर्च (9) “मागणी क्र.बी-१, 2044 पोलीस (०२) शहर 
पोलीस, (02)(09) शहर पोलीस आस्थापना, दत्तमत (२०५५ ०९७) (०१) वेतन” (रुपये ८,०९,६००/-), (२) 
“मागणी क्र.बी-१, (०३)(०१) राज्य नागरी संरक्षण संघटना- आस्थाना (दत्तमत) (२०७००२६३) (०१) वेतन” 
(रुपये ८८,४००/- व (३) “मागणी क्र.०१, २०५५ पोलीस (००)(१०१), गुन्हे अन्वेषण व दक्षता, (००)(०५) 
दहशतवाद विरोधी पथक, (२०५५०५७१) (योजनेत्तर/दत्तमत), ०१- वेतन” (रुपये ४६,१००/- या लेखा 
शिर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या वित्तिय वर्षातील उपलब्ध अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४६६/२०२३/व्यय-७, दिनांक 
०८.०९.२०२३ अन्वये त्या विभागांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

षु. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०५१६२४११४९२९ असा असून डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0514d0441bc151d360aa9723b622b5ac853f58450638828e 
€27f54c83e1c36e9, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


KYA M U D ) D ) | N KH A N serialNumber=D8DF82CCD8641 1440F872E806944C68D20B4533D6 
C7D7079D601D1337F7E8B66, cn=JAHANGIR KYAMUDDIN KHAN 


Date: 2024.01.05 16:23:16 +05'30' 


(जहांगीर के.खान) 
महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
६. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / (लेखा व परिक्षा, महाराष्ट्र-२, नागपूर 
९.प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक. 
१०.संचालक,नागरी संरक्षण संचालनालय, मुंबई 
११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / बांद्रा. 
१२.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. वित्त विभाग, व्यय-४ / व्यय-७, मंत्रालय, मुंबई. 
१४. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्या.३३ व का.२१ (MIG मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५. निवडनस्ती (कार्यासन विजा-१ओ). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निमत्ता-०२२०/१७०४/प्र.क्र.२९/विशा-१अ 


परिशिष्ट-अ 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र 


अ.क्र. | पोलीस अधिकारी/कर्मचा-यांचे पदनाम मानधन/ पारिश्रमिक 
नाव रक्‍कम रुपये 
a श्री.ब्रिजेशा सिह विशेष पोलीस महानिरीक्षक | १,८२,७००/- 
२ डॉ.बाळसिंग खंडूसिग राजपूत । पोलीस अधिक्षक ८८,४००/- 
3 श्री.सचिन सुरेश पांडकर पोळीस अधीक्षक ७४,०००/- 
४ श्री.संदिप सुधाकर पाटील पोलीस उप निरीक्षक ४३,५००/- 
५ श्री.संतोष लक्ष्मण बोडके पोलीस हवालदार ३९,९००/- 
६ श्री.नवनाथ शांकर देवगुडे पोळीस नाईक ३४,३००/- 
७ श्री.विवेक भारत सावंत पोलीस शिपाई २७, ६००/- 
एकूण :- ४,९०,४००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः निमत्ता-०२२०/१७०४/प्र.क्र.२९/विशा-१अ 


परिशिष्ट-ब 


पोलीस आयुक्‍्त,बृहन्मुंबई यांच्या अखत्यारील घटक कार्यालयातील पोलीस अधिकारी व कर्मचारी 
यांच्या पारिश्रमिक/मानधनाचे विवरणपत्र 


अ.क्र पोलीस अधिकारी/ पदनाम मानधन/ पारिश्रमिक 
कर्मचा-यांचे नाव रक्‍कम रुपये 
ie 4 डॉ.रश्मी करंदीकर पोलीस उप आयुक्‍त ८८,४००/- 
२ श्रीम.रुपाली भगवान कोहिनकर | सहायक पोलीस निरीक्षक ४६,१००/- 
३ श्री.प्रकाश चन्नाप्पा कांबळे पोलीस उपनिरीक्षक ४३,५००/- 
४ श्री.विजय बाबुराव तांबट पोलीस नाईक ३७,५००/- 
५ श्री.अनिल बाळकृष्ण अपराध पोलीस हवालदार ३६,४००/- 
६ afer काशिनाथ पाटील पोलीस नाईक ३४,३००/- 
७ श्री.धनंजय विनायक कडाळे पोलीस उपनिरीक्षक ५३,५००/- 
८ att aT पंडिता पाटोळे पोलीस शिपाई २२,४००/- 
९ श्री.रमेश लक्ष्मण आव्हाड पोलीस हवालदार ३९,८००/- 
(१० | o श्री.संतोष डिवाजी गायकर पोलीस हवालदार ४२,३००/- 
(99 | save पुंजू पाटील पोलीस उपनिरीक्षक ४३,५००/- 
१२ | श्री.विलास केशव चाळके से.नि.पोलळीस उपनिरीक्षक ५५,१००/- 
१३  । श्री.मारुती श्रीपती जुनघरे स.पोलीस उपनिरीक्षक ४२,३००/- 
१४ _ श्री.संतोष महिपत राठोड पोलीस हवालदार ¥2,300/- 
१५ | श्री.विष्णू नानासाहेब कुमावत पोलीस शिपाई २९,३००/- 
१६ श्री.राहुल रघुनाथ पवार पोलीस शिपाई २७, ६००/- 
१७  । श्री.विजय परशुराम कचरे पोलीस शिपाई ४९,६००/- 
१८ | श्री.रोहन राजू कोळी पोलीस शिपाई २३,१००/- 
१९ | श्री.अनिरुध्द कमलाकर नलावडे | पोलीस शिपाई २२,४००/- 
२० | श्री.अनुपम पांडूरंग सुतार पोलीस शिपाई २३,८००/- 
२१ श्री.सागर शांकरराव पवार पोलीस शिपाई २२,४००/- 
२२ _ श्री.संजय मोतीलाल राजपूत पोंळीस शिपाई २६,८००/- 
२३ _ श्री.राहूल गुलाब चौधरी पोळीस शिपाई २३,१००/- 
28 श्री.विनोद भास्कर आंधळे पोलीस शिपाई २३,८००/- 
२५  । श्री.पुनमसिग राजाराम ब्राम्हांत । पोलीस शिपाई २३,१००/- 
२६ _ श्री.मच्छिद्र नामदेव पाटील पोलीस शिपाई २१,७००/- 
एकूण :- ९,४४,१००/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


